श्री शिवाजी महाराज संग्रहालय, सातारा 
या संग्रहालयातील ३७८ शिवकालीन 
शास्त्रांचे जतन व संवर्धन करणे कामाच्या 
निविदेस मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्मारके-२०२३/प्र.क्र.२७७/सां.का.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ मार्च, २०२४ 


वाचा : १) शासन पत्र, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग संकीर्ण-८२२२/प्र.क्र.४१३/सां.का.४, 
दि.१७.०२.२०२३. 

२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र.स्मारक२०२३/प्र.क्र.२७७/सां.का.३ 

दि.२६.१०.२०२३ 

३) संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय यांचे पत्र क्र. क्र.छा.शा/२०२३/ 

SAAT निविदा मान्यता/६२५, दिनांक १४.०२.२०२४ 
प्रस्तावना :- 

“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” व “३५० वा शिवराज्याभिषेक सोहळा” aria दि.१५ 
जुले, २०२३ रोजी सह्याद्री अतिथिगृह, मलबार हिल, मुंबई येथे मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांच्या 
अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत काही कार्यक्रम व उपक्रम 
विविध विभागांनी आयोजित करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार १३ राज्य 
संग्रहालयातील शिवकालीन शास्त्रांचे जतन व संवर्धन करण्याचे निर्देश पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये 
संचाळनालयास देण्यात आळेले आहेत. त्यानुसार १३ राज्य संग्रहालयातील शिवकालीन शास्त्रांचे 
जतन व संवर्धन करणे कामास संदर्भाधीन क्र.०२ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आळी आहे. या झासन निर्णयात श्री शिवाजी महाराज संग्रहालय, सातारा या 
संग्रहालयातील ३७८ शास्त्रांचे जतन संवर्धन करणेसाठीच्या रु.१,४५,४०,०००/- इतक्या रकमेचा 
समावेश आहे. सदर कामाची निविदा कार्यवाही पूर्ण करुन न्यूनतम निविदेस मान्यतेचा प्रस्ताव 
संचालकांनी संदर्भाधीन क्र.०३ च्या पत्राव्दारे शासन मान्यतेस सादर केला आहे. सदर न्यूनतम 
निविदेच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयान्वये श्री शिवाजी महाराज संग्रहालय, सातारा या संग्रहाळयातीळ ३७८ 
शिवकालीन शास्त्रांचे जतन व संवर्धन करणे कामाच्या अनंत व मधुरा शोळके ए. एम. एस. फाईन 
आर्ट कॉन्झर्वेशन, ओझोन व्हॅली, कळवा, ठाणे यांच्या १.००% कमी दराच्या व 
रु.१,४३,२२,१३१/- (अक्षरी रुपये एक कोटी त्रेचाळीस लक्ष बावीस हजार vast एकतीस 
मात्र) निविदेस मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारके-२०२३/प्र.क्र.२७७/सां.का.३ 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र.झेड्डी-०२, २२०५ कला व संस्कृती, १०२ कला व 
संस्कृती प्रचालन, (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव (१३) (०१) स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत 
कार्यक्रम (कार्यक्रम) (२२०५ ३७३३) yo इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षात 
मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


०३. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांना यासाठी नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास या 
संबंधिच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


०४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र -२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ 
विनियम, भाग २, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग 
पहिला उपविभाग तीन मधीळ अनुक्रमांक ४ मधील परिच्छेद क्र. २७(२) “अ” नुसार तसेच वित्त 
विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिळ, २०२३ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०११४५३२३८७२३ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
N A N D A की ou=TOURISM AND 


2.5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a186620e 
€03666d244838270, postalCode=400032, st=Mahar. 


ashtra, 
serialNumber=BAF9D9317025580944685E047B9C52D64C5326840 
54F19E1F02C374B78E1773F, cn=NANDA MARUTI RAUT 


Date: 2024.03.01 15:02:26 +05'30' 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. उपसचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अवर सचिव (सां.का.४), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. सहायक अभिरक्षक, शासकीय वस्तुसंग्रहालय, श्रीशिवाजी महाराज संग्रहालय, सातारा. 
८. महाळेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१०. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११. महाळेखापाल-२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 
१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती, सां.का.३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


